RNI No.MAHBIL / 2009 / 35530 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण भाग चार 


वर्ष ७ , अंक १६ ] 


मंगळवार , नोव्हेंबर २३ , २०२१ / अग्रहायण २ , शके १ ९ ४३ 


[ पृष्ठे १३ , किंमत : रुपये २३.०० 


असाधारण क्रमांक २ ९ 


प्राधिकृत प्रकाशन 


महाराष्ट्र 

विधानमंडळाचे अधिनियम व राज्यपालांनी प्रख्यापित केलेले अध्यादेश व केलेले विनियम . 


अनुक्रमणिका 


सन २०२१ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक १२. - महाराष्ट्र सागरी मासेमारी नियमन अधिनियम , १ ९ ८१ यात आणखी 

सुधारणा करण्यासाठी अध्यादेश .. 


पृष्ठे 
१-१३ 


कृषी , पशुसंवर्धन , दुग्ध व्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 

मंत्रालय , मादाम कामा मार्ग , हुतात्मा राजगुरू चौक , 
मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक २३ नोव्हेंबर २०२१ . 


1 


MAHARASHTRA ORDINANCE No. XII OF 2021 . 


AN ORDINANCE 


FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA MARINE FISHING 

REGULATION ACT , 1981 . 


सन २०२१ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक १२ . 
महाराष्ट्र सागरी मासेमारी नियमन अधिनियम , १ ९ ८१ यात आणखी सुधारणा करण्यासाठी अध्यादेश . 

ज्याअर्थी , राज्य विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांचे अधिवेशन चालू नाही 


. 


; 


( १ ) 


भाग चार -२ ९ -१ 


२ 


महा . ५४ . 


१ . 


प्रारंभ . 


सन १ ९ ८१ चा 


१ ९ ८१ चा 


महा . ५४ . 


५४ याच्या कलम 


२ ची सुधारणा . 


८८ 


<< 


: 


८८ 


८८ 


> 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार , नोव्हेंबर २३ , २०२१ / अग्रहायण २ , शके १ ९ ४३ 

आणि ज्याअर्थी , यात यापुढे दिलेल्या प्रयोजनांकरिता महाराष्ट्र सागरी मासेमारी नियमन अधिनियम , १ ९ ८१ १ ९ ८१ चा 
यामध्ये आणखी सुधारणा करण्याकरिता महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी तात्काळ कार्यवाही करणे जीमुळे आवश्यक 
व्हावे अशी परिस्थिती अस्तित्वात असल्याबद्दल त्यांची खात्री पटली आहे ; 

त्याअर्थी , आता , भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद २१३ च्या खंड ( १ ) द्वारे प्रदान केलेल्या अधिकारांचा 

वापर करून , महाराष्ट्राचे राज्यपाल , याद्वारे , पुढील अध्यादेश प्रख्यापित करीत आहेत : 
संक्षिप्त नाव व 

( १ ) या अध्यादेशास , महाराष्ट्र सागरी मासेमारी नियमन ( सुधारणा ) अध्यादेश , २०२१ , असे म्हणावे . 
( २ ) ( क ) कलम ६ चे पोट - कलम ( २ ) आणि कलम ७ वगळता , तो तात्काळ अंमलात येईल . 

( ख ) कलम ६ चे पोट - कलम ( २ ) आणि कलम ७ , राज्य शासन , राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे नियत 
करील अशा दिनांकास अंमलात येतील . 

२ . महाराष्ट्र सागरी मासेमारी नियमन अधिनियम , १ ९ ८१ ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश , “ मुख्य अधिनियम 
महाराष्ट्र असा केला आहे ) , याच्या कलम २ मध्ये , 
अधिनियम क्रमांक 

( १ ) खंड ( अ ) ऐवजी , पुढील खंड दाखल करण्यात येईल 

( अ ) “ अभिनिर्णय अधिकारी ” म्हणजे , या अधिनियमाद्वारे , अभिनिर्णय अधिकारी म्हणून प्रदान 
केलेल्या अधिकारांचा वापर करण्याची आणि त्यावर लादलेली कर्तव्ये पार पाडण्याची अधिकारिता असणारा 
सहाय्यक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय ; " ; 
( २ ) खंड ( अ ) नंतर , पुढील खंड समाविष्ट करण्यात येईल 

( अ - एक ) सल्लागार व संनियंत्रण समिती ” म्हणजे , कलम ३ अन्वये घटित केलेली 
राज्य सल्लागार व संनियंत्रण समिती 

3 
( ३ ) खंड ( ब ) वगळण्यात येईल ; 
( ४ ) खंड ( क ) मधील , “ मत्स्यव्यवसाय संचालनालयाच्या 

“ मत्स्यव्यवसाय संचालनालयाच्या ” या मजकुराऐवजी “ मत्स्यव्यवसाय 
आयुक्तालयाच्या हा मजकूर दाखल करण्यात येईल ; 
( ५ ) खंड ( क ) नंतर , पुढील खंड समाविष्ट करण्यात येतील 

“ ( क - एक ) “ मासे ” म्हणजे , सागरी सस्तन प्राणी , सरपटणारे प्राणी व समुद्र पक्षी यांव्यतिरिक्त 
फिनफिश , मृदुकाय , कवचधारी , आणि इतर सर्व प्रकारचे सागरी प्राणी व वनस्पती 

( क - दोन ) “ मत्स्यव्यवसाय म्हणजे , “ मासेमारी व “ मासेमारी संबंधित कार्ये , ” आणि 
त्यात , 

( एक ) माशांचा शोध घेणे किंवा माग काढणे किंवा त्यांचा पाठलाग करणे किंवा त्यांच्या 
मागे जाणे 

( दोन ) कोणत्याही पद्धतीने मासे पकडणे किंवा ते काढणे किंवा त्यांचे उत्पादन घेणे . ; 

( तीन ) मासे उतरवणे , ते आवेष्टित करणे , त्यांची खरेदी - विक्री करणे , त्यांवर प्रक्रिया 
करणे , ते जतन करणे , ते एका जहाजातून दुसऱ्या जहाजात वाहून नेणे किंवा त्यांची वाहतूक 
करणे 

( चार ) या खंडान्वये वर्णन केलेल्या कोणत्याही क्रियेशी प्रत्यक्षपणे संलग्न असलेली 
समुद्रातील कोणतीही कार्ये , 
यांचा समावेश होतो 


3 


८ 


८८ 


, 


८८ 


" 


3 


" 


- 


3 


1 


1 


; 


i 


धित 


( क - तीन ) “ मासेमारी सामग्री ” म्हणजे , “ मासे ” पकडण्याकरिता आणि “ मासेमारी 
कार्यांसाठी वापरलेली साधने जसे , कोणतेही जाळे , पिंजरा , सापळा किंवा इतर यंत्रक ; 


" 


1 


1 


1 


1 


८८ 


८८ 


" 


1 


. 


३ 
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार , नोव्हेंबर २३ , २०२१ / अग्रहायण २ , शके १ ९ ४३ 
( ६ ) खंड ( ड ) ऐवजी , पुढील खंड दाखल करण्यात येईल : 

“ ( ड ) “ मासेमारी गलबत ” म्हणजे , जी नफ्यासाठी सागरामध्ये मासेमारीचे काम करते अशी 
नौका , जहाज किंवा गलबत , -मग तिचे परिचालन करण्यासाठी तिला यांत्रिक साधने बसविलेली 
असो किंवा नसो , आणि त्यात , नफ्यासाठी सागरामध्ये मासेमारीचे काम करीत असलेले , 

( एक ) बिगर - यंत्रचालित गलबत , 
( दोन ) यंत्रचालित गलबत , 

आणि 
( तीन ) यांत्रिक गलबत , 
यांचा समावेश होतो 

; 
( ७ ) खंड ( ई ) मधील , मत्स्यव्यवसाय संचालनालयाच्या ” या मजकुराऐवजी मत्स्यव्यवसाय 
आयुक्तालयाच्या हा मजकूर दाखल करण्यात येईल ; 
( ८ ) खंड ( ई ) नंतर , पुढील खंड समाविष्ट करण्यात येतील : 

“ ( ई - एक ) गलबताच्या संबंधात , “ कप्तान म्हणजे , गलबताचे अधिपत्य किंवा कार्यभार 
असणारी किंवा गलबताची जबाबदारी असणारी कोणतीही व्यक्ती ; 

( ( ई - दोन ) “ यांत्रिक गलबत ” म्हणजे , परिचालन करण्यासाठी तसेच मासेमारी सामग्री टाकणे 
व ओढणे यांसारख्या कार्यांसाठी जे इंजिनाच्या शक्तीचा वापर करते असे , नफ्यासाठी सागरामध्ये 
मासेमारीचे काम करीत असलेले , अंतर्भागामध्ये कायमस्वरूपी इंजिन बसविलेले कोणतेही मासेमारी 
गलबत ; 

( ई - तीन ) “ यंत्र चालित गलबत ” म्हणजे , जे मासेमारी गलबत , ज्यावर बाहेर किंवा आत 
इंजिन बसवलेले आहे , जे मासेमारी कार्यासाठी नव्हे तर केवळ परिचालनासाठी वापरले जाते असे , 
कोणतेही मासेमारी गलबत ; 

( ई - चार ) “ बिगर - यंत्रचालित गलबत ” म्हणजे , जे परिचालनासाठी तसेच मासेमारी कार्यासाठी 
कोणतीही इंजिन ( यांत्रिक ) शक्ती वापरीत नाही असे कोणतेही मासेमारी गलबत ; 
( ई - पाच ) 

“ प्रचालक ” ( तांडेल ) म्हणजे , जिचे गलबत चालवणे किंवा व्यवस्थापन यावर 
नियंत्रण असते किंवा जिने गलबत चालविण्याची जबाबदारी स्वतःवर घेतली आहे अशी कोणतीही 
व्यक्ती किंवा उपक्रम ; 

( ई - सहा ) मासेमारी गलबताच्या संबंधात , “ मालक ” म्हणजे , गलबत किंवा गलबतातील हिस्सा 
ज्यांच्या मालकीचा असेल असा , गलबताचा मालक तसेच इतर कोणतीही संघटना किंवा व्यक्तींचा 
संघ , -मग तो विधिसंस्थापित असो किंवा नसो , -यांच्यासह इतर कोणतीही व्यक्ती ; " ; 
( ९ ) खंड ( के ) नंतर , पुढील खंड जादा दाखल करण्यात येईल : 

( ल ) “ शाश्वत मासेमारी ” म्हणजे , जी , जैविक व आर्थिक उत्पादकता , जैविक बहुविविधता , 
किंवा पारिस्थितीकीय संरचना यांमधील अनिष्ट बदलाला कारणीभूत ठरत नाही किंवा होणार नाही , 
आणि जी एका मानवी पिढीकडून पुढील पिढीकडे हस्तांतरित केली जाते , अशी मासेमारी कार्ये . 
मुख्य अधिनियमाच्या कलम ३ मध्ये , 
( १ ) पोट - कलम ( १ ) ऐवजी , पुढील पोट - कलमे दाखल करण्यात येतील : 

महाराष्ट्र 

अधिनियम क्रमांक 
“ ( १ ) या अधिनियमान्वये तिच्याकडे प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करण्यासाठी व लादलेली 
कर्तव्ये पार पाडण्यासाठी एक राज्य सल्लागार व संनियंत्रण समिती असेल . 

३ ची सुधारणा . 
( १ - अ ) राज्य सल्लागार व संनियंत्रण समिती , पुढील सदस्यांची मिळून बनलेली असेल : 
( एक ) आयुक्त , मत्स्यव्यवसाय , महाराष्ट्र राज्य 

अध्यक्ष , 
( दोन ) विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग किंवा त्याचा प्रतिनिधी सदस्य ; 
( तीन ) मुख्य कार्यकारी अधिकारी , महाराष्ट्र सागरी मंडळ 
सदस्य ; 
( चार ) उप महानिरीक्षक , भारतीय तटरक्षक दल 

सदस्य 
( पाच ) पोलीस महानिरीक्षक , सागरी सुरक्षितता व सुरक्षा सदस्य ; 
( सहा ) उप सचिव ( मत्स्यव्यवसाय ) , कृषी , पशुसंवर्धन , 

सदस्य ; 
दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
( सात ) सह आयुक्त , मत्स्यव्यवसाय ( सागरी ) 

सदस्य - सचिव . 


> 


1 


+ 


CC 


' 


३ . 


सन १ ९ ८१ चा 


५४ याच्या कलम 


, 


1 


1 


, 


1 


1 


, 


८८ 


1 


" 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार , नोव्हेंबर २३ , २०२१ / अग्रहायण २ , शके १ ९ ४३ 

( १ - ब ) सल्लागार व संनियंत्रण समितीस , केंद्र सरकारने किंवा राज्य शासनाने मान्यता दिलेल्या 
संशोधन संस्थेतील , मत्स्यव्यवसायाचे ज्ञान असणाऱ्या दोन प्रतिनिधींना विशेष निमंत्रित म्हणून निमंत्रित 
करता येईल . विशेष निमंत्रित , सल्लागार व संनियंत्रण समितीच्या बैठकीतील चर्चेत सहभाग घेऊ 
शकतील , परंतु त्यांना मतदान करण्याचा हक्क असणार नाही . 

( १ - क ) सल्लागार व संनियंत्रण समिती , प्रकरण दोन अन्वये अंमलबजावणी करावयाच्या 
विनियमांची , राज्य शासनाला शिफारस करील . सल्लागार व संनियंत्रण समिती , राज्य शासनास उक्त 
विनियमांची शिफारस करण्यापूर्वी , जिल्हा समित्यांच्या शिफारशी , कोणत्याही असल्यास , विचारात 
घेऊ शकेल . सल्लागार व संनियंत्रण समिती , या अधिनियमान्वये जिल्हा समित्यांना प्रदान केलेल्या 
अधिकारांचा वापर करताना व लादलेली कर्तव्ये पार पाडताना , त्यांच्यात समन्वय साधील व त्यांचे 
संनियंत्रण करील आणि त्यांना सल्ला किंवा निदेश देईल . " ; 
( २ ) पोट - कलम ( २ ) मध्ये , “ समिती , ” या मजकुराने सुरू होणाऱ्या आणि “ राज्य शासनाला 

२ 
सल्ला देईल ” या मजकुराने संपणाऱ्या मजकुराऐवजी , “ सल्लागार व संनियंत्रण समिती , अधिनियम अंमलात 
आणताना विचारार्थ पुढे येतील अशा पुढील बाबींबाबत राज्य शासनाला शिफारस करील ” हा मजकूर 
दाखल करण्यात येईल ; 
( ३ ) पोट - कलम ( २ ) नंतर , पुढील पोट - कलम जादा दाखल करण्यात येईल : 

“ ( ३ ) ( क ) प्रत्येक किनारी जिल्ह्यासाठी , जिल्हाधिकारी हा अध्यक्ष ; आणि पोलीस अधीक्षक , 
समादेशक , तटरक्षक दल व बंदर अधिकारी हे सदस्य ; आणि सहायक आयुक्त , मत्स्यव्यवसाय हा , 
सदस्य - सचिव असलेली एक जिल्हा समिती असेल . 

( ख ) अध्यक्ष , त्याला योग्य वाटतील त्याप्रमाणे , शासनाच्या इतर विभागांचे आणि मच्छिमार 
व व्यापार यांचे प्रतिनिधी स्वीकृत करील . 

( ग ) जिल्हा समिती , जिल्ह्यात प्रकरण दोन अन्वये अंमलबजावणी करावयाच्या विनियमांची , 
सल्लागार व संनियंत्रण समितीला शिफारस करील . 

( ४ ) समास टीपेतील , “ सल्लागार समित्यांची रचना ” या मजकुराऐवजी , “ सल्लागार व संनियंत्रण 
समित्यांची रचना 

हा मजकूर दाखल करण्यात येईल . 
मुख्य अधिनियमाच्या कलम ४ मध्ये , 
( १ ) पोट - कलम ( १ ) मधील , 
( एक ) 

सल्लागार समितीशी या मजकुराऐवजी , “ सल्लागार व संनियंत्रण समितीशी " 
हा मजकूर दाखल करण्यात येईल ; 
( दोन ) खंड ( क ) नंतर , पुढील खंड समाविष्ट करण्यात येईल 

( क -१ ) वेगवेगळी मासेमारी गलबते आणि मासेमारीचे प्रकार याबाबतीत , खलाश्यांची 
संख्या आणि मासेमारी सामग्री ; किंवा " 
( २ ) पोट - कलम ( २ ) मधील , खंड ( ब ) मध्ये , “ शास्त्रीय तत्त्वावर या मजकुरानंतर , “ आणि 
शाश्वत मासेमारीसाठी ” हा मजकूर दाखल करण्यात येईल ; 
( ३ ) पोट - कलम ( २ ) नंतर , पुढील पोट - कलम जादा दाखल करण्यात येईल : 

( ३ ) मच्छिमार आणि त्यांच्या सहकारी संस्था , मच्छिमारांच्या सुरक्षेसाठी आणि कायदा व 
सुव्यवस्थेसाठी , सागरी पोलिसांनी आणि मत्स्यव्यवसाय विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी वेळोवेळी दिलेल्या 
कोणत्याही सूचनांचे किंवा निदेशांचे अनुपालन करण्यास बांधील असतील . 
मुख्य अधिनियमाच्या कलम ५ मध्ये , 

( १ ) कप्तान या मजकुराऐवजी , “ कप्तान किंवा प्रचालक ( तांडेल ) हा मजकूर दाखल 
करण्यात येईल ; 

( २ ) दुसऱ्या परंतुकामधील , “ होडी किंवा मचवा यांसारख्या कोणत्याही पारंपारिक मासेमारी 
गलबताच्या या मजकुराऐवजी , “ बिगर - यंत्रचालित गलबताच्या किंवा यंत्रचालित गलबताच्या किंवा यांत्रिक 
गलबताच्या हा मजकूर दाखल करण्यात येईल . 


; 


C 


" 


४ . 


सन १ ९ ८१ चा 

महाराष्ट्र 
अधिनियम क्रमांक 
५४ याच्या कलम 
४ ची सुधारणा . 


" 


८८ 


" 


3 


८८ 


1 


" 


1 


C 


1 


५ . 


८८ 


" 


८८ 


" 


सन १ ९ ८१ चा 

महाराष्ट्र 
अधिनियम क्रमांक 
५४ याच्या कलम 
५ ची सुधारणा . 


८८ 


६ . 


1 


1 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार , नोव्हेंबर २३ , २०२१ / अग्रहायण २ , शके १ ९ ४३ 

५ 
मुख्य अधिनियमाच्या कलम ६ मध्ये , पोट - कलम ( ४ ) मधील , 

सन १ ९ ८१ चा 
( १ ) खंड ( क ) नंतर , पुढील खंड समाविष्ट करण्यात येईल : 

महाराष्ट्र 

अधिनियम क्रमांक 
( क - एक ) मासेमारी गलबताला विहित करण्यात येईल अशा प्राधिकाऱ्याचे सागरी सक्षमता प्रमाणपत्र ५४ याच्या कलम 
आहे किंवा कसे ; " ; 

६ ची सुधारणा . 
( २ ) अशा समाविष्ट केलेल्या खंड ( क - एक ) नंतर , पुढील खंड समाविष्ट करण्यात येईल : 

( क - दोन ) जो यंत्रचालित किंवा यांत्रिक मासेमारी गलबत चालवितो तो कप्तान किंवा प्रचालक 
( तांडेल ) लायसन धारण करत आहे आणि सागरी नौकानयनामध्ये प्रशिक्षित आहे किंवा कसे ; 
मुख्य अधिनियमाच्या कलम ८ नंतर , पुढील कलम समाविष्ट करण्यात येईल 

सन १ ९ ८१ चा 
महाराष्ट्र अधिनियम 
क्रमांक ५४ मध्ये 
नवीन कलम ८ अ 
समाविष्ट करणे . 


८८ 


७ . 


प्रचालकाला 


1 


८ अ . ( १ ) यंत्रचालित किंवा यांत्रिक मासेमारी गलबताचा कप्तान किंवा प्रचालक , असे मासेमारी कप्तानाला किंवा 
गलबत चालविण्याचे लायसन मिळविण्याकरिता , लायसन देणाऱ्या अधिकाऱ्याकडे अर्ज करील . 

( तांडेल ) लायसन 
( २ ) विहित करण्यात येईल अशी आवश्यक अर्हता आणि सागरी नौकानयनातील असे प्रशिक्षण 

देणे . 
प्रमाणपत्र धारण करणारा यंत्रचालित किंवा यांत्रिक मासेमारी गलबताचा कप्तान किंवा प्रचालक ( तांडेल ) , 
मासेमारी गलबत चालविण्याचे लायसन मिळण्यास पात्र असेल . 

( ३ ) पोट - कलम ( १ ) अन्वये प्रत्येक अर्ज , विहित करण्यात येईल , अशा नमुन्यात असेल , आवश्यक 
अर्हता आणि प्रशिक्षणाचे तपशील यांसह , असे तपशील त्यात अतर्भूत असतील आणि असे शुल्क त्यासोबत 
जोडलेले असेल . या कलमान्वये दिलेले लायसन विहित करण्यात येईल अशा नमुन्यात व अशा शर्तीना 
अधीन असेल . ” . 


८ . 


मुख्य अधिनियमाच्या कलम १३ ऐवजी , पुढील कलम दाखल करण्यात येईल : 


1 


सन १ ९ ८१ चा 
महाराष्ट्र 
अधिनियम क्रमांक 


1 


, 


1 


५४ याच्या 
कलम १३ ऐवजी 

दाखल करणे . 
१३ . ( १ ) मासेमारी गलबतास लायसन देण्यास नकार देणाऱ्या किंवा असे लायसन , निलंबित लायसन देण्यास 
करणाऱ्या , रद्द करणाऱ्या , त्यात फेरफार करणाऱ्या किंवा सुधारणा करणाऱ्या लायसन देणाऱ्या 

किंवा नोंदणी 
अधिकाऱ्याच्या अथवा गलबताची नोंदणी करण्यास नकार देणाऱ्या किंवा अशा गलबताची नोंदणी रद्द 

करण्यास , इत्यादी 

नकार देणाऱ्या 
करणाऱ्या नोंदणी अधिकाऱ्याच्या आदेशाने व्यथित झालेल्या कोणत्याही व्यक्तीस , ज्या दिनांकास तिला आदेशांविरूद्द 
आदेश कळविण्यात आला असेल त्या दिनांकापासून तीस दिवसांच्या आत , प्रथम अपील प्राधिकाऱ्याकडे अपिले . 
म्हणजेच , मत्स्यव्यवसाय आयुक्त , महाराष्ट्र राज्य याच्याकडे अपील दाखल करता येईल . 

( २ ) प्रथम अपील प्राधिकाऱ्याच्या आदेशाने व्यथित झालेल्या कोणत्याही व्यक्तीस ज्या दिनांकास 
तिला आदेश कळविण्यात आला असेल , त्या दिनांकापासून तीस दिवसांच्या आत , द्वितीय अपील 
प्राधिकाऱ्याकडे म्हणजेच , शासनाकडे अपील दाखल करता येईल : 

परंतु , अपील प्राधिकारी , जर अपीलकारास वेळेत अपील दाखल न करण्यासाठी पुरेशा कारणामुळे 
प्रतिबंध झाला होता अशी खात्री पटली असेल तर , उक्त तीस दिवसांच्या कालावधीच्या समाप्तीनंतर , 
अपील दाखल करून घेऊ शकेल . 

( ३ ) पोट - कलम ( १ ) किंवा ( २ ) खालील अपील प्राप्त झाल्यावर , अपील प्राधिकारी , अपीलकारास 
त्याचे म्हणणे मांडण्याची वाजवी संधी दिल्यानंतर , शक्य होईल तितक्या शीघ्रतेने , त्यावर , त्यांना योग्य 
वाटतील असे आदेश काढतील . 

( ४ ) प्रथम अपील प्राधिकाऱ्याचा आदेश , दुसरे अपील दाखल करण्यात आलेले नसेल 
त्याबाबतीत , अंतिम असेल आणि दुसरे अपील दाखल केले असेल त्याबाबतीत , द्वितीय अपील 
प्राधिकाऱ्याचा आदेश अंतिम असेल . ” . 


, 


1 


भाग चार -२ ९ -२ 


६ 


सन १ ९ ८१ चा 


1 


५४ याच्या कलम 


१४ ची 


+ 


सन १ ९ ८१ चा 


येईल ; 


. 


: 


44 


या 


1 


1 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार , नोव्हेंबर २३ , २०२१ / अग्रहायण २ , शके १ ९ ४३ 

९ . मुख्य अधिनियमाच्या कलम १४ मधील , “ असे गलबत अवरुद्ध करता येईल आणि त्यात सापडलेली 
महाराष्ट्र अशी कोणतीही मासळी जप्त करता येईल " या मजकुराऐवजी , “ असे गलबत , त्यावर बसवलेली उपसाधने व 
अधिनियम क्रमांक 

मासेमारी सामग्री आणि त्यामध्ये सापडलेली कोणतीही मासळी यांसह , जप्त करता येईल " हा मजकूर दाखल 

करण्यात येईल . 
सुधारणा . 

१०. मुख्य अधिनियमाच्या कलम १५ मध्ये , 
महाराष्ट्र 

( १ ) पोट - कलम ( १ ) मधील , “ अवरुद्ध " या मजकुराऐवजी “ जप्त " हा मजकूर दाखल करण्यात 
अधिनियम क्रमांक 
५४ याच्या कलम 
१५ ची सुधारणा . 

( २ ) पोट - कलम ( २ ) मधील , “ अशा मासळीची विल्हेवाट लावता येईल " या मजकुराऐवजी , 

अठेचाळीस तासांच्या आत अशा मासळीची विल्हेवाट लावता येईल ” हा मजकूर दाखल करण्यात येईल . 
सन १ ९ ८१ चा 

११ . मुख्य अधिनियमाच्या कलम १७ ऐवजी , पुढील कलम दाखल करण्यात येईल 
महाराष्ट्र 
अधिनियम क्रमांक 
५४ याच्या कलम 
१७ ऐवजी दाखल 

करणे . 
शास्ती लादणे . 

“ १७. ( १ ) अभिनिर्णय अधिकारी , कलम १६ अन्वये चौकशी केल्यानंतर , कोणत्याही व्यक्तीने , 
अधिनियमाच्या कोणत्याही तरतुदींचे किंवा त्याखाली काढलेल्या कोणत्याही आदेशाचे किंवा केलेल्या नियमांचे 
अथवा लायसन देण्याच्या कोणत्याही शतींचे उल्लंघन करून , कोणत्याही मासेमारी गलबताचा वापर केला 
आहे किंवा वापरण्याची तजवीज केली आहे किंवा वापरण्यास मुभा दिली आहे किंवा कसे , याचा निर्णय 
करील . 

( २ ) जेव्हा अशी व्यक्ती दोषी असल्याचे अभिनिर्णय अधिकाऱ्याला आढळून येईल तेव्हा , तो , 
लेखी आदेशाद्वारे , अशा व्यक्तीवर , या कलमामध्ये विनिर्दिष्ट केलेली शास्ती लादील . 

( ३ ) जो कोणी , या अधिनियमान्वये वैध लायसन मिळविल्याशिवाय , विनिर्दिष्ट केलेल्या क्षेत्रामध्ये 
मासेमारी किंवा मासेमारीशी संबंधित कार्यामध्ये कार्यरत असलेल्या कोणत्याही मासेमारी गलबताचा वापर 
करील किंवा ते वापरण्याची तजवीज करील किंवा वापरण्यास मुभा देईल तो , 

( अ ) जेव्हा गलबत बिगर - यंत्रचालित मासेमारी गलबत असेल त्याबाबतीत , 

( एक ) पहिल्या उल्लंघनासाठी एक हजार रुपये इतक्या शास्तीस ; 
( दोन ) दुसऱ्या उल्लंघनासाठी दोन हजार रुपये इतक्या शास्तीस 

( तीन ) तिसऱ्या किंवा त्यानंतरच्या उल्लंघनांसाठी पाच हजार रुपये इतक्या शास्तीस , 
पात्र असेल ; 

( ब ) जेव्हा गलबत २० अश्वशक्तीपर्यंत क्षमतेच्या इंजिनासह चालविले जाणारे यंत्रचालित 
मासेमारी गलबत असेल त्याबाबतीत , 

( एक ) पहिल्या उल्लंघनासाठी तीन हजार रुपये इतक्या शास्तीस ; 
( दोन ) दुसऱ्या उल्लंघनासाठी पाच हजार रुपये इतक्या शास्तीस 

( तीन ) तिसऱ्या किंवा त्यानंतरच्या उल्लंघनांसाठी दहा हजार रुपये इतक्या शास्तीस , 
पात्र असेल ; 

( क ) जेव्हा गलबत २० अश्वशक्ती ते १२० अश्वशक्ती क्षमतेच्या इंजनासह चालविले जाणारे 
यंत्रचालित मासेमारी गलबत असेल त्याबाबतीत , 

( एक ) पहिल्या उल्लंघनासाठी दहा हजार रुपये इतक्या शास्तीस 
( दोन ) दुसऱ्या उल्लंघनासाठी वीस हजार रुपये इतक्या शास्तीस 

( तीन ) तिसऱ्या किंवा त्यानंतरच्या उल्लंघनांसाठी तीस हजार रुपये इतक्या शास्तीस , 
पात्र असेल 

( ड ) जेव्हा गलबत १२० अश्वशक्तीपेक्षा अधिक क्षमतेच्या इंजनासह चालविले जाणारे 
यंत्रचालित मासेमारी गलबत असेल त्याबाबतीत , 

( एक ) पहिल्या उल्लंघनासाठी पंचवीस हजार रुपये इतक्या शास्तीस ; 
( दोन ) दुसऱ्या उल्लंघनासाठी पन्नास हजार रुपये इतक्या शास्तीस ; 

( तीन ) तिसऱ्या किंवा त्यानंतरच्या उल्लंघनांसाठी एक लाख रुपये इतक्या शास्तीस , 
पात्र असेल ; 


, 


3 


. 


3 


, 


1 


5 


७ 


1 


3 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार , नोव्हेंबर २३ , २०२१ / अग्रहायण २ , शके १ ९ ४३ 

( इ ) जेव्हा गलबत , एकूण बारा मीटरपेक्षा कमी लांबी असलेले यांत्रिक मासेमारी गलबत 
असेल त्याबाबतीत , 

( एक ) पहिल्या उल्लंघनासाठी दहा हजार रुपये इतक्या शास्तीस 
( दोन ) दुसऱ्या उल्लंघनासाठी वीस हजार रुपये इतक्या शास्तीस ; 

( तीन ) तिसऱ्या किंवा त्यानंतरच्या उल्लंघनांसाठी पन्नास हजार रुपये इतक्या शास्तीस , 
पात्र असेल : 

( फ ) जेव्हा गलबत , एकूण बारा ते वीस ( दोन्ही धरून ) मीटरदरम्यान लांबी असलेले यांत्रिक 
मासेमारी गलबत असेल त्याबाबतीत , 

( एक ) पहिल्या उल्लंघनासाठी चाळीस हजार रुपये इतक्या शास्तीस ; 
( दोन ) दुसऱ्या उल्लंघनासाठी एक लाख रुपये इतक्या शास्तीस ; 

( तीन ) तिसऱ्या किंवा त्यानंतरच्या उल्लंघनांसाठी दोन लाख रुपये इतक्या शास्तीस , 
पात्र असेल ; 

( ग ) जेव्हा गलबत , एकूण वीस मीटरपेक्षा अधिक लांबी असलेली यांत्रिक मासेमारी गलबत 
असेल त्याबाबतीत , 

( एक ) पहिल्या उल्लंघनासाठी दोन लाख रुपये इतक्या शास्तीस ; 

( दोन ) दुसऱ्या किंवा त्यानंतरच्या उल्लंघनांसाठी पाच लाख रुपये इतक्या शास्तीस , 
पात्र असेल . 
( ४ ) जो कोणी , 
( एक ) लायसनच्या शर्ती ; किंवा 

; 
( दोन ) मच्छीमार व मासेमारी गलबत यांची सुरक्षा व सुरक्षितता ; किंवा 
( तीन ) अवकाशीय व तात्पुरती बंदी आणि पावसाळी ( मान्सून ) मासेमारी करण्यास मनाई ; किंवा 
( चार ) विघातक मासेमारी पद्धतींना मनाई ; किंवा 

( पाच ) पोट - कलमे ( ५ ) , ( ६ ) व ( ८ ) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या व्यतिरिक्त इतर बाबींच्या 

बाबतीतील विनियम , 
यांचे उल्लंघन करून , विनिर्दिष्ट केलेल्या क्षेत्रामध्ये मासेमारी किंवा मासेमारीशी संबंधित असलेल्या कार्यांमध्ये 
कार्यरत असलेल्या कोणत्याही मासेमारी गलबताचा वापर करील किंवा ते वापरण्याची तजवीज करील किंवा 
वापरण्यास मुभा देईल तो , 

( अ ) जेव्हा गलबत , बिगर - यंत्रचालित मासेमारी गलबत असेल त्याबाबतीत , 

( एक ) पहिल्या उल्लंघनासाठी एक हजार रुपये इतक्या शास्तीस ; 
( दोन ) दुसऱ्या उल्लंघनासाठी दोन हजार रुपये इतक्या शास्तीस ; 

( तीन ) तिसऱ्या किंवा त्यानंतरच्या उल्लंघनांसाठी पाच हजार रुपये इतक्या शास्तीस , 
पात्र असेल ; 

( ब ) जेव्हा गलबत २० अश्वशक्तीपर्यंत क्षमतेच्या इंजिनासह चालविले जाणारे यंत्रचालित 
मासेमारी गलबत असेल त्याबाबतीत , 

( एक ) पहिल्या उल्लंघनासाठी तीन हजार रुपये इतक्या शास्तीस 
( दोन ) दुसऱ्या उल्लंघनासाठी पाच हजार रुपये इतक्या शास्तीस ; 

( तीन ) तिसऱ्या किंवा त्यानंतरच्या उल्लंघनांसाठी दहा हजार रुपये इतक्या शास्तीस , 
पात्र असेल : 

( क ) जेव्हा गलबत २० अश्वशक्ती ते १२० अश्वशक्ती क्षमतेच्या इंजिनासह चालविले जाणारे 
यंत्रचालित मासेमारी गलबत असेल त्याबाबतीत , -- 

( एक ) पहिल्या उल्लंघनासाठी सात हजार रुपये इतक्या शास्तीस ; 
( दोन ) दुसऱ्या उल्लंघनासाठी पंधरा हजार रुपये इतक्या शास्तीस 

( तीन ) तिसऱ्या किंवा त्यानंतरच्या उल्लंघनांसाठी पंचवीस हजार रुपये इतक्या शास्तीस , 
पात्र असेल ; 


; 


3 


3 


भाग चार -२ ९ -३ 


८ 


3 


3 


3 


3 . 


3 


3 


i 


, 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार , नोव्हेंबर २३ , २०२१ / अग्रहायण २ , शके १ ९ ४३ 

( ड ) जेव्हा गलबत १२० अश्वशक्तीपेक्षा अधिक क्षमतेच्या इंजिनासह चालविले जाणारे यंत्रचालित 
मासेमारी गलबत असेल त्याबाबतीत , 

( एक ) पहिल्या उल्लंघनासाठी वीस हजार रुपये इतक्या शास्तीस 
( दोन ) दुसऱ्या उल्लंघनासाठी चाळीस हजार रुपये इतक्या शास्तीस ; 

( तीन ) तिसऱ्या किंवा त्यानंतरच्या उल्लंघनांसाठी ऐंशी हजार रुपये इतक्या शास्तीस , 
पात्र असेल 

( इ ) जेव्हा गलबत , एकूण बारा मीटरपेक्षा कमी लांबी असलेले यांत्रिक मासेमारी गलबत असेल 
त्याबाबतीत , 

( एक ) पहिल्या उल्लंघनासाठी पाच हजार रुपये इतक्या शास्तीस 
( दोन ) दुसऱ्या उल्लंघनासाठी दहा हजार रुपये इतक्या शास्तीस 

( तीन ) तिसऱ्या किंवा त्यानंतरच्या उल्लंघनांसाठी वीस हजार रुपये इतक्या शास्तीत , 
पात्र असेल 

( फ ) जेव्हा गलबत एकूण बारा ते वीस ( दोन्ही धरून ) मीटर दरम्यान लांबी असलेले यांत्रिक 
मासेमारी गलबत असेल त्याबाबतीत , 

( एक ) पहिल्या उल्लंघनासाठी वीस हजार रुपये इतक्या शास्तीस 5 
( दोन ) दुसऱ्या उल्लंघनासाठी पन्नास हजार रुपये इतक्या शास्तीस 

( तीन ) तिसऱ्या किंवा त्यानंतरच्या उल्लंघनांसाठी एक लाख रुपये इतक्या शास्तीस , 
पात्र असेल 

( ग ) जेव्हा गलबत , एकूण वीस मीटरपेक्षा अधिक लांबी असलेले यांत्रिक मासेमारी गलबत असेल 
त्याबाबतीत , 

( एक ) पहिल्या उल्लंघनासाठी एक लाख रुपये इतक्या शास्तीस 
( दोन ) दुसऱ्या उल्लंघनासाठी दोन लाख रुपये इतक्या शास्तीस ; 

( तीन ) तिसऱ्या किंवा त्यानंतरच्या उल्लंघनांसाठी पाच लाख रुपये इतक्या शास्तीस , 
पात्र असेल . 
( ५ ) जो कोणी , पर्स सीन किंवा रिंग सिन ( लहान पर्स सीन सह ) किंवा मोठ्या आसाचे ट्रॉल जाळे यांच्या 
विनियमनाशी संबंधित असणाऱ्या आदेशाचे उल्लंघन करील , तो , 

( एक ) पहिल्या उल्लंघनासाठी एक लाख रुपये इतक्या शास्तीस 
( दोन ) दुसऱ्या उल्लंघनासाठी तीन लाख रुपये इतक्या शास्तीस 

( तीन ) तिसऱ्या किंवा त्यानंतरच्या उल्लंघनांसाठी सहा लाख रुपये इतक्या शास्तीस , 
पात्र असेल . 

( ६ ) जो कोणी , विघातक मासेमारी पद्धती ( बूल ट्रॉलींगद्वारे केलेली मासेमारी , एलईडी प्रकाश झोताद्वारे 
आकर्षित करून केलेली मासेमारी ) यांच्या विनियमनाशी संबंधित असणाऱ्या आदेशाचे उल्लंघन करील , तो , 

( एक ) पहिल्या उल्लंघनासाठी किमान पाच लाख रुपये इतक्या शास्तीस 
( दोन ) दुसऱ्या उल्लंघनासाठी दहा लाख रुपये इतक्या शास्तीस ; 

( तीन ) तिसऱ्या किंवा त्यानंतरच्या उल्लंघनांसाठी वीस लाख रुपये इतक्या शास्तीस , 
पात्र असेल . 

( ७ ) जो कोणी , या अधिनियमाखालील कासव वेगळे करणारे साधन ( टर्टल एक्सक्लुडींग डिव्हाईस ) 
बसवण्याच्या विनियमनाशी संबंधित असणाऱ्या आदेशाचे उल्लंघन करील , तो , 

( एक ) पहिल्या उल्लंघनासाठी एक लाख रुपये इतक्या शास्तीस ; 
( दोन ) दुसऱ्या उल्लंघनासाठी दोन लाख रुपये इतक्या शास्तीस ; 

( तीन ) तिसऱ्या किंवा त्यानंतरच्या उल्लंघनांसाठी पाच लाख रुपये इतक्या शास्तीस , 
पात्र असेल 


1 


3 


1 


1 


3 


1 


. 


९ 


1 


3 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार , नोव्हेंबर २३ , २०२१ / अग्रहायण २ , शके १ ९ ४३ 
( ८ ) जो कोणी , या अधिनियमाखालील अल्पवयीन ( ज्युव्हेनाईल ) माशांच्या मासेमारीवरील बंदीच्या विनियमनाशी 
संबंधित असणाऱ्या आदेशाचे उल्लंघन करील , तो , 

( अ ) जेव्हा कोणतेही मासेमारी गलबत , किमान वैध आकारमानापेक्षा लहान आकाराचे अल्पवयीन 
( ज्युव्हेनाईल ) मासे पकडत असेल त्याबाबतीत , 

( एक ) पहिल्या उल्लंघनासाठी एक लाख रुपये इतक्या शास्तीस ; 
( दोन ) दुसऱ्या उल्लंघनासाठी दोन लाख रुपये इतक्या शास्तीस ; 

( तीन ) तिसऱ्या किंवा त्यानंतरच्या उल्लंघनांसाठी पाच लाख रुपये इतक्या शास्तीस , 
पात्र असेल ; 

( ब ) जेव्हा मासे विकणाऱ्या व्यापाऱ्याने अल्पवयीन ( ज्युव्हेनाईल ) मासा ( किमान वैध आकाराचा 
मासा ) खरेदी केला असेल त्याबाबतीत , 

( एक ) पहिल्या उल्लंघनासाठी माशाच्या किंमतीच्या पाच पट इतक्या शास्तीस 

( दोन ) दुसऱ्या किंवा त्यानंतरच्या उल्लंघनांसाठी पाच लाख रुपये इतक्या शास्तीस , 
पात्र असेल . 
( ९ ) ( अ ) जो कोणी , या अधिनियमाच्या कोणत्याही तरतुदींचे अथवा त्याखालील काढलेल्या कोणत्याही 
आदेशाचे किंवा केलेल्या नियमांचे उल्लंघन करून , मासेमारीच्या प्रयोजनासाठी किंवा इतर कोणत्याही संलग्न प्रयोजनासाठी 
राज्याच्या क्षेत्रीय जलधीच्या बाहेरून , मासेमारी गलबतासह क्षेत्रीय जलधीमध्ये प्रवेश करील तो , 

( एक ) पहिल्या उल्लंघनासाठी दोन लाख रुपये इतक्या व अशा व्यक्तीने पकडलेल्या माशाच्या 
किंमतीच्या पाच पट इतक्या शास्तीस ; 

( दोन ) दुसऱ्या किंवा त्यानंतरच्या उल्लंघनांसाठी सहा लाख रुपये इतक्या व अशा व्यक्तीने पकडलेल्या 
माशाच्या किंमतीच्या पाच पट इतक्या शास्तीस , 
पात्र असेल ; 

( ब ) जेव्हाजेव्हा राज्याच्या क्षेत्रीय जलधीच्या बाहेरून कोणतेही मासेमारी गलबत , या अधिनियमाच्या 
कोणत्याही तरतुदींचे अथवा त्याखाली काढलेल्या कोणत्याही आदेशाचे किंवा केलेल्या नियमांचे उल्लंघन करून , 
मासेमारी करण्याच्या प्रयोजनार्थ किंवा अन्य कोणत्याही संलग्न प्रयोजनार्थ , राज्याच्या क्षेत्रीय जलधीमध्ये प्रवेश 
करील तेव्हातेव्हा , ते , त्यावर बसवलेली उपसाधने व मासेमारी सामग्री आणि त्यात आढळून आलेली कोणतीही 
मासळी यांसह , अशा पहिल्या उल्लंघनाबद्दल अनिवार्यपणे जप्त केले जाण्यास पात्र असेल ; आणि गलबतावर 
बसवलेली उपसाधने व मासेमारी सामग्री यांसह मासेमारी गलबत आणि सर्व खलाशी , परिचालक ( तांडेल ) 
व कप्तान , आवश्यक त्या कार्यवाहीसाठी पोलीस प्राधिकाऱ्यांकडे सूपूर्द करण्यात येतील . 

( १० ) या कलमान्वये लादलेल्या कोणत्याही शास्तीची रक्कम , जमीन महसुलाची थकबाकी असल्याप्रमाणे 
वसूल करण्यात येईल . 

( ११ ) या कलमान्वये लादण्यात येईल अशा कोणत्याही शास्तीशिवाय , अभिनिर्णय अधिकाऱ्यास असा 
निर्देश देता येईल की , 

( अ ) जे वापरण्यात आले असेल किंवा वापरण्याची तजवीज केली असेल किंवा वापरण्याची 
मुभा दिली असेल अशा मासेमारी गलबताचे नोंदणी प्रमाणपत्र , या कलमात किंवा ज्याच्या शर्तीचे उल्लंघन 
करण्यात आले असेल अशा लायसनामध्ये निर्दिष्ट केलेल्या रीतीने , 

( एक ) रद्द , किंवा यथास्थिती , रद्दबातल करण्यात येईल ; किंवा ; 

( दोन ) अभिनिर्णय अधिकाऱ्याला योग्य वाटेल अशा कालावधीकरिता निलंबित करण्यात 
येईल ; किंवा 

( ब ) कलम १४ अन्वये जी जप्त करण्यात आली असू शकेल अशी , मासेमारी गलबतावर 
बसवलेली उपसाधने व मासेमारी सामग्री किंवा मासळी शासनाकडे समपहृत करण्यात येईल : 


1 


, 


1 


1 


1 


भाग चार -- २ ९ -३ अ 


१० 


, 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार , नोव्हेंबर २३ , २०२१ / अग्रहायण २ , शके १ ९ ४३ 

परंतु , अभिनिर्णय अधिकारी , जर अशी कसूर टाळण्यासाठी अशा गलबताच्या मालकाने 
किंवा त्यावर कोणताही हक्क सांगणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीने योग्य ती खबरदारी घेतली 
असल्याची खात्री पटली असेल तर , अशा गलबताच्या मालकाची किंवा अशा कोणत्याही व्यक्तीची 
सुनावणी घेतल्यानंतर , कोणतेही मासेमारी गलबत , खंड ( ब ) अन्वये जप्त करणार नाही . 

( १२ ) कसूरदार मासेमारी गलबत व मालक , केंद्र - राज्य सहाय्य योजनेअंतर्गत किंवा राज्य 
शासनाच्या योजनेअंतर्गत कोणत्याही प्रकारच्या लाभासाठी पात्र असणार नाही . " 
१२ . मुख्य अधिनियमाच्या कलम १८ ऐवजी , पुढील कलम दाखल करण्यात येईल : 


सन १ ९ ८१ चा 

महाराष्ट्र 
अधिनियम क्रमांक 
५४ याच्या कलम 
१८ ऐवजी दाखल 

करणे . 


“ १८ . 


ज्या 


अभिनिर्णय 
अधिकाऱ्याच्या 

आदेशाविरुद्ध 
अपिले व अपील 

प्राधिकारी . 


मत्स्य 


1 


( १ ) अभिनिर्णय अधिकाऱ्याच्या आदेशाने व्यथित झालेल्या कोणत्याही व्यक्तीला , 
दिनांकास तिला आदेश कळविण्यात आला असेल त्या दिनांकापासून तीस दिवसांच्या आत , अशा प्रथम 
अपीलाची सुनावणी घेण्याची अधिकारिता असणाऱ्या प्रथम अपील प्राधिकाऱ्याकडे म्हणजेच , 
व्यवसाय आयुक्त , महाराष्ट्र राज्य याच्याकडे अपील दाखल करता येईल : 

परंतु , राज्य शासनाला , जेव्हाजेव्हा आवश्यक असेल तेव्हा , शासकीय राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे , 
या अधिसूचनेत विनिर्दिष्ट करण्यात येईल अशा , कोकण महसूल विभागातील क्षेत्रासाठी एक किंवा अधिक 

, 
प्रथम अपील प्राधिकाऱ्यांची नियुक्ती करता येईल . 

( २ ) प्रथम अपील प्राधिकाऱ्याच्या आदेशाने व्यथित झालेल्या कोणत्याही व्यक्तीस , ज्या दिनांकास 
तिला आदेश कळविण्यात आला असेल त्या दिनांकापासून तीस दिवसांच्या आत , शासनाकडे द्वितीय 
अपील दाखल करता येईल . 

( ३ ) पोट - कलमे ( १ ) व ( २ ) यांमध्ये काहीही अंतर्भूत असले तरी , प्रथम अपील प्राधिकारी किंवा 
द्वितीय अपील प्राधिकारी यांची , यथास्थिती , जर अपीलकारास पुरेशा कारणामुळे वेळेत अपील दाखल 
करता आले नाही अशी खात्री पटली असेल तर , उक्त तीस दिवसांच्या कालावधीच्या समाप्तीनंतर , 
परंतु उपरोक्त दिनांकापासून साठ दिवसांच्या समाप्तीच्या आत , कोणतेही अपील दाखल करून घेऊ 


1 


1 


, 


शकेल . 


, 


1 


( ४ ) प्रथम अपील प्राधिकारी , जर अपीलकाराने , ज्याविरुद्ध अपील केले असेल त्या आदेशान्वये 
प्रदेय असलेली शास्तीची रक्कम , अपील दाखल करतेवेळी , जमा केली नसेल तर , या कलमान्वये 
कोणतेही अपील दाखल करून घेणार नाही : 

परंतु , याबाबतीत अपीलकाराने केलेल्या अर्जावरून , प्रथम अपील प्राधिकारी याचे , जर या 
पोट - कलमान्वये जमा करावयाच्या रकमेमुळे अपीलकारास अकारण कष्ट पडतील , असे मत झाले असेल 
तर , अशा जमा रकमेच्या पन्नास टक्के रक्कम , एकतर विनाशर्त किंवा त्यास लादणे योग्य वाटतील 
अशा शर्तीस अधीन राहून , लेखी आदेशाद्वारे , कमी करू शकेल . 

( ५ ) पोट - कलम ( १ ) किंवा ( २ ) खालील अपील प्राप्त झाल्यावर , अपील प्राधिकारी , त्यांना योग्य 
वाटेल अशी चौकशी केल्यानंतर , आणि संबंधित पक्षकारांस त्यांचे म्हणणे मांडण्याची वाजवी संधी 
दिल्यानंतर , ज्या आदेशाविरुद्ध अपील केले असेल तो आदेश कायम करू शकेल , त्यात फेरबदल करू 
शकेल किंवा तो रद्द करू शकेल आणि , 

( अ ) जर पोट - कलम ( ४ ) खालील शास्तीच्या रुपाने जमा केलेली रक्कम , अपील 
प्राधिकाऱ्यांनी प्रदान करण्याचा निदेश दिलेल्या शास्तीपेक्षा अधिक असेल तर , 

ती अधिकची रक्कम , 
किंवा 

( ब ) जर अपील प्राधिकाऱ्यांनी शास्ती लादणारा आदेश रद्द केला तर , शास्तीच्या रुपाने 
जमा केलेली संपूर्ण रक्कम , 
अपीलकारास परत करण्यात येईल . 

( ६ ) प्रथम अपील प्राधिकऱ्याचा आदेश , जर दुसरे अपील दाखल केले नसेल त्याबाबतीत , अंतिम 
असेल आणि दुसरे अपील दाखल केले असेल त्याबाबतीत , दुसऱ्या अपील प्राधिकाऱ्याचा आदेश अंतिम 
असेल . ” . 


1 


" 


११ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार , नोव्हेंबर २३ , २०२१ / अग्रहायण २ , शके १ ९ ४३ 
१३ . मुख्य अधिनियमाचे कलम १ ९ वगळण्यात येईल . 


सन १ ९ ८१ चा 
महाराष्ट्र अधिनियम 
क्रमांक ५४ याचे 
कलम १ ९ वगळणे . 


7 


१४ . मुख्य अधिनियमाच्या कलम २० मध्ये , “ अपील मंडळ ” हा मजकूर , त्याच्या समास टीपेसह सन १ ९ ८१ चा 
ज्या ज्या ठिकाणी आला असेल त्या त्या ठिकाणी त्याऐवजी , “ अपील प्राधिकारी ” हा मजकूर दाखल करण्यात महाराष्ट्र अधिनियम 
येईल . 

क्रमांक ५४ याच्या 
कलम २० ची 

सुधारणा . 
१५ . मुख्य अधिनियमाच्या कलम २१ मध्ये , “ एक हजार रुपयांपर्यंत असू शकेल ” या मजकुराने सुरू सन १ ९ ८१ चा 
होणाऱ्या आणि “ . 
इतक्या आणखी दंडाची शिक्षा होईल . ” या मजकुराने संपणाऱ्या मजकुराऐवजी “ दहा हजार महाराष्ट्र अधिनियम 

क्रमांक ५४ याच्या 
रुपयांपर्यंत असू शकेल इतक्या दंडाची शिक्षा होईल आणि अशा प्रथम दोषसिद्धीनंतर , जितके दिवस असे उल्लंघन 

कलम २१ ची 
करणे चालू राहील त्या प्रत्येक दिवसाकरिता पाचशे रुपयांपर्यंत असू शकेल इतक्या आणखी दंडाची शिक्षा होईल . 

सुधारणा . 
हा मजकूर दाखल करण्यात येईल . 
१६ . मुख्य अधिनियमाच्या कलम २१ नंतर , पुढील कलम समाविष्ट करण्यात येईल : 

सन १ ९ ८१ चा 
महाराष्ट्र अधिनियम 
क्रमांक ५४ यात 
नवीन कलम २१ अ 
समाविष्ट करणे . 


97 


. 


८८ 


२१ अ . कोणतेही न्यायालय , लायसन देणाऱ्या अधिकाऱ्याने किंवा अंमलबजावणी अधिकाऱ्याने अपराधांची दखल . 
केलेल्या लेखी तक्रारीखेरीज , या अधिनियमान्वये शिक्षापात्र असलेल्या कोणत्याही अपराधाची दखल घेणार 


नाही . ” . 


27 


१७ . मुख्य अधिनियमाच्या कलम २३ मधील पोट - कलम ( १ ) मध्ये , “ सर्वेक्षण गलबतांना या सन १ ९ ८१ चा 
मजकुराऐवजी “ सर्वेक्षण गलबते , प्रशिक्षण गलबते व गस्त घालणारी गलबते यांना 

हा मजकूर दाखल करण्यात महाराष्ट्र अधिनियम 
येईल . 

क्रमांक ५४ याच्या 
कलम २३ ची 
सुधारणा . 


+ 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार , नोव्हेंबर २३ , २०२१ / अग्रहायण २ , शके १ ९ ४३ 

निवेदन 


महाराष्ट्र राज्याच्या किनारपट्टी लगतच्या समुद्रात मासेमारी गलबतांद्वारे होणाऱ्या मासेमारीचे नियमन 
करण्यासाठी व त्याच्याशी संबंधित किंवा तद्नुषंगिक बाबींसाठी तरतूद करण्यासाठी महाराष्ट्र सागरी मासेमारी 
नियमन अधिनियम , १ ९ ८१ ( १ ९ ८१ चा महा . ५४ ) अधिनियमित करण्यात आला आहे . राज्य शासन , मासेमारी 
करणाऱ्या व्यक्तींच्या वेगवेगळ्या घटकांच्या , विशेषकरून पारंपरिक मच्छिमारांच्या हिताचे संरक्षण करण्याची 
गरज आणि शास्त्रीय तत्त्वावर मासळीचे संवर्धन करण्याची व मासेमारीचे विनियमन करण्याची आणि समुद्रातील 
कायदा व सुव्यवस्था राखण्याची गरज विचारात घेतल्यानंतर , मासेमारीचे विनियमन करण्यासाठी उक्त 
अधिनियमान्वये वेळोवेळी , आदेश काढते . 


1 


२ . उक्त अधिनियम अधिनियमित केल्यापासून बराचसा काळ लोटलेला आहे . या कालावधीत , 
मत्स्यव्यवसाय व मासेमारीच्या पद्धती बदललेल्या आहेत . अभिनिर्णय अधिकारी म्हणून , तहसीलदारापुढे प्रलंबित 
असणाऱ्या प्रकरणांमध्ये वाढ झाल्यामुळे , तहसीलदाराऐवजी मत्स्यव्यवसाय विभागाच्या अधिकाऱ्यास अभिनिर्णय 
अधिकारी म्हणून घोषित करणे इष्ट वाटत आहे . असे निदर्शनास आले आहे की , जिल्हा सल्लागार समित्यांकडून 
वेळेत सल्ला मिळत नसल्यामुळे शासनाद्वारे मासेमारीचे नियमन करण्याच्या निर्णय प्रक्रियेस विलंब होतो . या 
अधिनियमामध्ये तरतूद केलेल्या शास्ती , त्याच्या अधिनियमितीपासून बदलण्यात आलेल्या नाहीत . वरील सर्व 
बाबी पाहता , उक्त अधिनियमाच्या विवक्षित तरतुदींमध्ये सुधारणा करणे , शासनाला इष्ट वाटते . 
३. प्रस्तावित सुधारणांची ठळक वैशिष्ट्ये पुढीलप्रमाणे आहेत 

( एक ) तहसीलदाराऐवजी , अभिनिर्णय अधिकारी म्हणून अधिकारिता असणारा सहाय्यक आयुक्त 
मत्स्यव्यवसाय यास घोषित करणे ; 

( दोन ) “ मासे ” , “ मासेमारी सामग्री ” , “ मत्स्यव्यवसाय ” , “ कप्तान " , " यांत्रिक गलबत " , " यंत्रचालित 
गलबत " , “ बिगर - यंत्रचालित गलबत " , " प्रचालक ( तांडेल ) " , " मालक " , " शाश्वत मासेमारी " या नवीन 
संज्ञांची व्याख्या करणे ; 


44 


1 


1 


1 


1 


1 


, 


( तीन ) प्रकरण दोन अन्वये अंमलबजावणी करावयाच्या विनियमांची राज्य शासनास शिफारस 
करण्याकरिता , आणि जिल्हा समित्यांचे समन्वयन , संनियंत्रण करण्यासाठी आणि त्यांना सल्ला किंवा 
निदेश देण्यासाठी राज्य सल्लागार व संनियंत्रण समितीची 

तरतूद 

करणे 
( चार ) विविध मासेमारी गलबतांच्या आणि मासेमारी प्रकारांच्या बाबतीत , खलाशांची व मासेमारी 
गलबतांची संख्या विनियमित करणे ; 


; 


1 


3 


( पाच ) मच्छीमारांची सुरक्षा आणि कायदा व सुव्यवस्था यांसाठी सागरी पोलिसांनी व मत्स्यव्यवसाय 
विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या कोणत्याही सूचनांचे किंवा निदेशांचे अनुपालन करण्यास मच्छीमार 
व त्यांच्या सहकारी संस्था बांधील असतील अशी तरतूद करणे ; 

( सहा ) यंत्रचालित किंवा यांत्रिक मासेमारी गलबताच्या कप्तानास किंवा प्रचालकास ( तांडेल ) 
लायसन देण्यासाठी तरतूद करणे ; 

( सात ) गलबतावर बसविलेली उपसाधने व मासेमारी सामग्री जप्त करण्यासाठी तरतूद करणे ; 

( आठ ) मासेमारीत वापरलेल्या विविध प्रकारच्या गलबतांच्या बाबतीत , अधिनियमाच्या कोणत्याही 
तरतुदींचे किंवा कोणत्याही आदेशाचे किंवा नियमाचे अथवा लायसनाच्या कोणत्याही शतींचे उल्लंघन 
केल्याबद्दल आणि विविध प्रकारच्या विनियमांच्या उल्लंघनाबद्दल वाढीव शास्तीची तरतूद करणे 

( नऊ ) लायसन देणाऱ्या अधिकाऱ्याच्या किंवा नोंदणी अधिकाऱ्याच्या तसेच अभिनिर्णय अधिकाऱ्याच्या 
आदेशांविरुद्ध प्रथम अपील प्राधिकारी म्हणून मत्स्यव्यवसाय आयुक्तासमोर आणि द्वितीय अपील 
प्राधिकारी म्हणून शासनासमोर अपील दाखल करण्यासाठी तरतूद करणे ; 


3 . 


१३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार , नोव्हेंबर २३ , २०२१ / अग्रहायण २ , शके १ ९ ४३ 
( दहा ) अपराधांची दखल घेण्यासाठी तरतूद करणे . 

राज्य विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांचे अधिविशेन चालू नाही आणि उपरोक्त प्रयोजनांसाठी , 
महाराष्ट्र सागरी मासेमारी नियमन अधिनियम , १ ९ ८१ यात आणखी सुधारणा करण्याकरिता महाराष्ट्राच्या 
राज्यपालांनी तात्काळ कार्यवाही करणे जीमुळे आवश्यक व्हावे अशी परिस्थिती अस्तित्वात असल्याबद्दल त्यांची 
खात्री पटली आहे , आणि म्हणून , हा अध्यादेश प्रख्यापित करण्यात येत आहे . 


४ . 


मुंबई , 
दिनांक १८ नोव्हेंबर २०२१ . 


भगत सिंह कोश्यारी , 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


जगदीश गुप्ता , 


शासनाचे प्रधान सचिव . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE , 
PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE 
OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 
EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


